राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये वितरीत केलेल्या रु. १९५ लाख निधीपैकी 
रु.९९.५६ लाख निधी बाब ETA सेवा शुल्क 
अदा करण्यासाठी विनियोगात आणण्यास 
मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Ra, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-ओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०९/०३/२०२० 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१८५/१४-ओ, दि.१९/७/२०१९. 
२) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे 
पत्र क्र.कृआ/संप्र/निधी/बाबबदल/१९-२०/७८/२०२०, दि.१८/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० मध्ये कृषि आयुक्‍ताळलय स्तरावर माहिती तंत्रज्ञान विषयक विविध बाबींवरील 
खर्चासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत रु.११३२ लाख निधी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी रु. ९३७ लाख निधी महा-अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी 
वितरीत केला असून उर्वरित रु. १९५ लाख निधी कृषि आयुक्तालय व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय 
कार्यालयांकरिता वितरीत करण्यात आळेला आहे. कृषि आयुक्‍तालयाकरिता वितरीत केलेल्या सदर 
निधीपैकी रु.९५.४४ लाख निधी खर्च होणार आहे व उर्वरीत रु.९९.५६ लाख निधी कृषि विभागात “राज्य 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” योजना राबविणेसाठी नियुक्‍त केलेल्या अर्न्स्ट अँन्ड यंग.एल.एल.पी.,मुंबई या 
सल्लागार कंपनीचे फेब्रुवारी, २०२० पर्यंतचे सेवा शुल्क अदा करण्यासाठी विनियोग करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव संचालक (आत्मा) यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. सदर 
बाब बदलास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील 
कार्यालयांकरिता आयुक्तालय स्तरावर वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१९५ लाख निधीपैकी रु.९९.५६ 
लाख निधी कृषि विभागांतर्गत “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” योजना राबविणेसाठी नियुक्‍त केलेल्या 
WE अन्ड यंग.एल.एल.पी.,मुंबई या सल्लागार कंपनीचे फेब्रुवारी, २०२० पर्यंतचे सेवा शुल्क 
अदायगीसाठी विहीत पद्धतीने खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


aaa निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-अे, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०९११४६२७३००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant 


Sab9: 
a62085c34db6bfd8c, 
C h a n d fa ka n t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a9 
5f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 


Date: 2020.03.11 13:27:15 +05'30° 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
) 

) 

) 

) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

92) महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१३) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


